Reg. No. NP CITY / 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक १२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७-मे ३, २०१७ / वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४६ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक ३० मार्च २०१७ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस - २८१६- १०१८ -प्र .क्र . ७०- नवि-३० - २०१६ . 

ज्याअर्थी, वरुड शहराची सुधारीत व वाढीव क्षेत्राची विकास योजना ( भागशः) शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस -२८०३ -१८९६-प्र .क्र . ८( ब) 
२००४ - नवि -३०, दिनांक १५ जुलै २००५ अन्वये मंजूर केली असून , ती दिनांक ०४ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे वरुड येथील स . क्र . ४३३, ४३६, ४३७, ४२४, ४६५, ४३४ मधील क्षेत्र कृषी विभागात दर्शविले 
आहे. ( यापुढे “ उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, वरुड नगर परिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) च्या कलम ३७ ( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरून उक्त जमीन उक्त विकास योजनेतील कृषी विभागातून 
वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजुरीसाठी 
सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदलापैकी 
केवळ स . क्र . ४३४ , ४३७ ( भाग ) व ४३३ ( भाग) या जमिनीखालील क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करावे ( भाग नकाशात 
दर्शविल्याप्रमाणे ) आणि उर्वरित प्रस्तावित फेरबदलाखालील क्षेत्र कृषी विभागातच ठेवावे, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

____ आणि ज्याअर्थी, स . क्र . ४३३ ( भाग) व ४३७ ( भाग ) मधील जमिनीच्या मालकांनी सन २०१६- १७ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार 
येणा- या उक्त क्षेत्राच्या रकमेच्या ५ % दराने येणा - या अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० % रक्कम रुपये १,९१,४७० 
सहायक संचालक, नगर रचना , अमरावती यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दिनांक ०६ मार्च २०१७ रोजीच्या चलनाने जमा केलेली आहे . आणि नियोजन 
प्राधिकरणास देय असलेली ५ % अधिमूल्यापैकी ५० % रक्कम रूपये १,९१ ,४७० वरुड नगर परिषदेकडे पावती क्र . ०९३, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ 
अन्वये जमा केलेली आहे . तथापि , स . क्र . ४३४ ( भाग ) मधील जमीन मालकांनी अधिमूल्य रक्कमेचा भरणा केला नसल्याने त्या क्षेत्रापुरती फेरबदल 
प्रस्तावाची कार्यवाही १ वर्षापर्यंत प्रलंबित ठेवण्यात आलेली आहे. 
अ- एक - अ -१-( १३२० ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७-मे ३ , २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९३९ 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट -कलम ( २) अन्वये व ज्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलापैकी स . नं . ४३३ ( भाग ), ४३७ ( भाग ) या जमिनींचे फेरबदलास शासन मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लेखित 
दिनांक १५ जुलै २००५ ची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे : 
“ विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. ” 

नोंद 
“ मौजे वरुड येथील स. क्र . ४३३ (भाग) व ४३७ (भाग) मधील क्षेत्र ( भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे) कृषी विभागातून वगळून सदर जागा 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. ” 

उक्त फेरबदलापैकी स . नं . ४३४ बाबत निर्णय एक वर्षापर्यंत प्रलंबीत ठेवण्यांत आला आहे. या एका वर्षाचे कालावधीत संबंधीत जमीन 
धारकाने अधिमुल्याची रक्कम जमा केली नाही, तर सदर प्रस्ताव एका वर्षानंतर या क्षेत्रापूरता नामंजूर झाला असल्याचे आपोआप समजण्यात येईल . 

उक्त फेरबदल दर्शविणा - या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , नगर परिषद , वरुड यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 

सदर अधिसूचनेची प्रत शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 

अवर सचिव . 


भाग १- अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४७ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai-400 032 , dated the 30th March 2017 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 2816- 1018 -CR- 70 - UD- 30 - 2016. 

Whereas, the Development Plan of Warud (Revised + Additional Area ) has been partly sanctioned 
by the Government vide Notification No . TPS 2803 - 1896 - CR - 8 (B )- 2004 -UD - 30 , Dated 15th July 2005 
and has come into force with effect from the 4th August 2005 (hereinafter referred to as “ the said Devel 
opment Plan " ) ; 

And whereas , inthe said Development Plan, the land bearing Survey Nos . 433 , 436 , 437 , 424 , 465 
and 434 of Mouje Warud , (hereinafter referred to as “ the said land ” ) is included in Agriculture Zone 
(hereinafter referred to as “ the said Zone ” ) ; 

And whereas, the Warud Municipal Council , after following all the legal formalities stipulated u / s 
37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah. XXXVII of 1966) ( hereinafter 
referred to as “ the said Act ” ) has submitted to the Government for its sanction a proposal for modifica 
tion of the said Development Plan , so as to delete the said land from the said Development Plan from the 
Agriculture Zone and include the same in Residential Zone, (hereinafter referred to as “ the proposed 
modification ” ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, Government is of the opinion that to delete the land bearing Survey Nos. 434 , 
437 (part) and 433 (part) only of the proposed modification from the Agriculture Zone and include in 
Residential Zone should be sanctioned (as shown in Part Plan ) and the remaining part of the said land 
should be retained in Agriculture Zone ; 
___ And whereas , the Land Owners of the Survey No. 433 ( part) and 437 ( part ) has deposited Rs. 1, 91 , 470 
towards the 50 % Government share of 5 % premium amount as per the valuation of the said land as 
prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR ) for the year 2016 - 17 , in the Government Treasury 
vide chalan date 06 -03 - 2017 through the Assistant Director of Town Planner , Amravati and the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७-मे ३ , २०१७/ वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


remaining 50 % of the 5 % premium amount of Rs. 1 ,91,470 has been deposited with the Warud 
Municipal Council, Warud vide Receipt No . 093 , date 28 -02 - 2017 . However Since , the owners of the 
land bearing Survey No. 434 (part ) has not deposited the premium for said proposed modification , deci 
sion in respect of the Survey No. 434 (part) is kept in abeyance for 1 year . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2) of Section 37 of the 
said Act, the Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed modification in respect Survey 
Nos . 433 (part) and 437 (part) and for that purpose amends the above said notification dated the 15th July , 
2005as follows : 

In the Schedule of modification appended to the notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 

ENTRY 


“ The land bearing Survey Nos . 433 (part) and 437 (part) ofmouje Warud as shown on the part plan , 
is deleted from the Agriculture Zone and the land so released is included in the Residential Zone. ” 


Modification decision in respect of part 434 is kept in pending for one year. In this period, if the 
owner has not deposited the premium amount, the proposed modification in respect of Survey No . 434 is 
deem to be refused after the one year. 


A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office 
of the Chief Officer, Municipal Council , Warud during office hours on all working days for inspection of 
public for a period of one month . 


This notification shall also be available on the Government website www .maharashtra . gov . in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL, 
Under Secretary . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक ३ एप्रिल २०१७ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६. 

क्रमांक टिपीएस-२००८ - ९६ -प्र .क्र . १४७- नवि -३०- २००८ . – 

ज्याअर्थी, अमरावती शहराची सुधारीत विकास योजना महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१९६६ (१९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे ३१ नुसारची अधिसूचना क्र . टिपीएस - २८९२ -११८०- सीआर-९० 
९२( बी )- युडी- १३ , दिनांक ०४ - १२ - १९९२ द्वारे मंजूर केली असून दिनांक २५ -०२- १९९३ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजेनिंभोरा, स . नं . ५ ( भाग ) व ६१ ( भाग ) मध्ये “ आ . क्र . २९१ प्राथमिक शाळा ” क्षेत्र ० .३६ हे . 
व “ आ . क्र . २९२ खेळाचे मैदान ” क्षेत्र १.८५ हे . दर्शविण्यात आले आहे. (यापुढे “ उक्त जमीन " असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती महानगरपालिकेने , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पद्धती 
अनुसरुन ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ). दिनांक १८ - १० - २००७ रोजी सर्वसाधारण ठराव क्र . ९ अन्वये उक्त विकास 
आराखड्यातील मौजे निंभोरा, स . नं . ५ ( भाग ) व ६१ ( भाग ) मध्ये एकूण २ .४३ हे . जागा “ आ . क्र . २९१ प्राथमिक शाळा ” व “ आ . क्र . २९२ खेळाचे 
मैदान ” ०. ९९ हे. दर्शवून सदर आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण स्वर्गीय राधीकाबाई मेघे महिला शिक्षण संस्था, नागपूर करण्याबाबत फेरबदलाचा प्रस्ताव 
( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे) शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल 
काही बदलांसह मंजूर करावा, असे राज्य शासनाचे मत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७-मे ३, २०१७/ वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट - कलम ( २) अन्वये व ज्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
आराखड्यातील प्रस्तावित फेरबदलास काही बदलांसह शासन मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ०४ डिसेंबर १९९२ ची अधिसूचना 
सुधारीत करण्यात येत आहे : 

“ विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. ” 


नोंद 


( १ ) अमरावती शहराच्या सुधारित विकास योजनेमध्ये मौजे निंभोरा , स . नं . ५ ( भाग ) व स . नं . ६१ ( भाग ) या जागेवरील “ आ . क्र . २९१ 
प्राथमिक शाळा ” क्षेत्र ०. ३६ हे . व “ आ . क्र . २९२-क्रिडांगण , ” ( क्षेत्र १ .८५ हे .) ही आरक्षणे पुनर्रचित करून त्या ठिकाणी “ आ . क्र . २९१ -प्राथमिक 
व माध्यमिक शाळा ” ( क्षेत्र ० . ७८ हे .) व “ आ . क्र . २९२-क्रिडांगण "( क्षेत्र १ .४३ हे .) हे आरक्षणे दर्शविण्यात येत आहेत . या आरक्षणांसाठी समुचित 
प्राधिकरणे अनुक्रमे स्व . राधिकाबाई मेघे महिला शिक्षण संस्था , नागपूर व महानगरपालिका, अमरावती अशी राहतील . 

( २) पुनर्रचित “ आ . क्र . २९१-प्राथमिक व माध्यमिक शाळा ” आरक्षणामध्ये ४० % जागा खुली ठेवणे बंधनकारक राहील . 

( ३) विकास योजनेतील क्रिडांगणाचे आरक्षण कमी करीत असताना विकास योजना अहवालानुसार जनतेच्या सुविधेसाठी त्या प्रभागातील 
खेळाच्या मैदानाकरिता भविष्यात एकूण आरक्षित क्षेत्राचे प्रमाण पुरेसे राखले जाईल याची काळजी समुचित प्राधिकरण, अमरावती महानगरपालिका यांनी 
घेणे आवश्यक आहे . 

उक्त फेरबदल दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका, जि . अमरावती यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 
सदर अधिसूचनेची प्रत शासनाच्या www. maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 

अवर सचिव . 


भाग १- अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४९ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai - 400 032, dated the 3rd April 2017 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 2008- 96 - CR- 147 - UD- 30 - 2008. 

Whereas , the Urban Development Department has given a final sanction to the Revised 
Development Plan of Amravati Revised vide Notification No. TPS - 2892 - 1180 - CR - 90 - 92 ( B )- UD - 13 , 
dated 04 - 12 - 1992 (hereinafter referred as “ the said Development Plan ” ) and has come into force with 
effect from the date 25 - 02 - 1993 ; 

And whereas, in the said Development Plan of Amravati land bering at Mounje . Nimbhora , Survey 
No . 5 (part ) admeasuring 0 . 36 ha . and 61 (part) admeasuring 1. 85 ha. is included in “ Site No . 291 
Primary School ” and “ Site No . 292 Play Ground ” respectively . (hereinafter referred to as the “ said 
land ” ) ; 

___ And whereas , as per the provisions of Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Amravati 
Municipal Corporation vide its General Body Resolution No. 9 , dated 18 - 10 - 2007 has resolved to make 
modification in the said Development Plan of Amravati so as to rearranged the “ Site No . 291 Primary 
School ” and “ Site No. 292 Play Ground ” admeasuring 0 . 99 ha . out of 2 .43 ha . and also to desigante 
the Late Radhikabai Meghe Mahila Shikshan Sanstha , Nagpur as Appropriate Authority for both the 
reservations (hereinafter referred to as “ the said Modification ” ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , the Government is of the opinion that the said modification shall be 
sanctioned with some modification ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७-मे ३ , २०१७/ वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 37 of the said Act , 
the Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed modification to the said Development 
Plan with somemodification and amends said Notification dated 04 - 12 - 1992 as follows : 

In the Schedule of modification appended to the notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


1 . “ Land admeasuring 0 . 36 ha. and 1. 85 ha. from Survey No. 5 (part) and Survey No. 61 (part) 
having “ Site No. 291- Primary School ” and “ Site No . 292 - Play Ground ” of Mounje Nimbhora in is rear 
ranged as “ Site No . 291- Primary & Secondary School” and “ Site No . 292 - Play Ground ” admeasuring 
0 .78 ha. and 1 .43 ha . respectively ” . Appropriate Authority for these reservations shall be 
Swar . Radhikabai Meghe Mahila Shikshan Sanstha , Nagpur and Municipal Corporation , Amravati 
respectively . 


2 . “ It shall be mandatory to keep 40 % of the land as Open space in the rearranged “ Site No 291 
Primary & Secondary School ” . 


3. “ In future before reducing the area of Play Ground reserved in the Development Plan , Amravati 
Municipal Corporation being the Planning Authority shall ensure that the area reserved for Play Ground 
in the said sector is sufficient." 


A copy of the part plan showing the aforesaid modification is available in the office of the Municipal 
Commissioner , Amravati Municipal Corporation during office hours on all working days for inspection of 
public for a period of onemonth . 


This notification shall also be available on the Government website www .maharashtra .gov . in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL , 
Under Secretary . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५० . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचा : -( १ ) मा . प्रधान सचिव , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . कृबास -२००६-प्र . क्र . ४३९- ११- स , 

दिनांक ०३ - ११- २००७. 
( २) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्र . पणन- ५-कृउबास-निवडणूक -०७, दिनांक १५-११ -२००७. 
( ३ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तेल्हारा यांचे पत्र क्र . सनितेविनियम - ४०९ - २०१७, दिनांक २७ - ३- २०१७ . 


क्रमांक विनियम- कृउबास -निवडणूक - ३२२२- २०१७. 


ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग , मंत्रालय , 
मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्रमांक कृबास - २००६- प्र.क्र .४३९- ११- स , दि . ३- ११ -२००७ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे फी द्वारे होणारे वार्षिक उत्पन्न 
रूपये ५ कोटीपर्यंत आहे अशा सर्व बाजार समित्यांचे निवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांनी जाहीर करणेबाबत आदेशित केलेले 


आहे . 


__ आणि ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती , तेल्हारा या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आलेली असून या कार्यालयाची 
अधिसूचना दि . १७-९ - २०१६ नुसार कलम १३( १)( अ ), ( ब),( ब-१ ) मधील जागांकरिता निवडून आलेल्या संचालकांची नांवे व पत्ते महाराष्ट्र कृषि 
उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४) तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम , १९६७ चे 
नियम ८३ च्या तरतुदीनुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत . 
अ- एक - अ-२-( १३२० ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७-मे ३ , २०१७/ वैशाख ७-१३, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तेल्हारा यांनी उक्त वाचा क्र . ( ३ ) मधील पत्रान्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १३( १ )( क ) 
नुसार बाजार क्षेत्रातील कृषि प्रक्रिया किंवा खरेदी-विक्रीचा धंदा करणा- या सहकारी संस्थेचा प्रतिनिधी निवडणेबाबतची कार्यवाही पूर्ण करून प्रतिनिधीचे 
नाव या कार्यालयास कळविले आहे . 

त्याअर्थी, आता , शासन निर्णय क्रमांक एपीएम - २०८१ - ३६३६० - ४४०- ११- सी , दिनांक ०५- ०९- १९८१ आणि आदेश क्र . कृ . बा . स - २००६-प्र . क्र . 
४३९ - ११ - स , दि .०३-११- २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , गोपाळ मावळे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४ ) ( क ) व तसेच महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व 
विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८३ च्या तरतुदीच्या अधिन राहून कृषि उत्पन्न बाजार समिती, तेल्हारावर कलम १३( १)( क ) नुसार कृषि प्रक्रिया 
किंवा खरेदी विक्रीचा धंदा करणा- या सहकारी संस्थेच्या प्रतिनिधीचे नाव खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्यांची बाजार 
समितीचे संचालक मंडळावर याद्वारे नियुक्ती करीत आहे . 


अनुसूची 
अनुक्रमांक सदस्याचे नाव 

पत्ता 

मतदार संघाचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 
१ . श्री . रविंद्र रमेशराव बिहाडे मु . पो . वरूड, ता . तेल्हारा , कृषि प्रक्रियाकिंवा खरेदी विक्रीचा 

जि . अकोला . 

धंदा करणा- या सहकारी संस्थेचा 
प्रतिनिधी 


( २ ) 


सदरची अधिसूचना आज दिनांक ५ एप्रिल २०१७ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली आहे . 


अकोला : 
दिनांक ५ एप्रिल २०१७. 


गोपाळ गेणु मावळे , 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , अकोला . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A ,NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 . 


